मुंबई, नागपूर व पुणे या मेट्रो प्रकल्पांसाठी 
निधी वितरीत करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष 
उघडण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनएसपी-३३१४/प्र.क्र. १०/नवि-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १८ डिसेंबर, २०१८. 


प्रस्तावना : 

मुंबई, नागपूर व पुणे शहरात केंद्र व राज्य शासनाच्या सहभागाने मेट्रो रेल्वे प्रकल्प 
राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आळा आहे. सदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई मेट्रो 
रेल कॉर्पोरेशन लि., महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. व मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण अशा विशेष हेतू वहन कंपन्या केंद्र व राज्य शासनाचे ५०:५० सहभाग असलेल्या 
संयुक्‍त कंपन्या राहणार आहेत. या मेट्रो रेल प्रकल्पाकरिता केंद्र शासन व राज्य शासन तसेच 
कर्ज सहाय्याचा निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 
मुंबई, नागपूर व पुणे शहरात राबविण्यात येणाऱ्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांकरिता निधी 


उपलब्ध करुन देण्यासाठी नगर विकास विभागाच्या अर्थसंकल्पामध्ये खालीलप्रमाणे नवीन 
लेखाशीर्ष उघडण्यास शासन याद्वारे मंजूरी देत आहे : 


लेखाशीर्षाचा इंग्रजी तपशील 


लेखाशीर्षाचा मराठी तपज्ञील. 


Demand No F-2 


मागणी क्रमांक एफ-७ 


2217-Urban Development 


२२१७-नगर विकास 


80-General ८०-सर्वसाधारण 

190-Assistance to Public Sector and १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
other Undertaking उपक्रमांना सहाय्य 

State Scheme राज्यय 


(01) (01) Disbursement of Development 
Charges of Mumbai Metro Rail Project 


(09) (09) मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प विकास 
शुल्काचे प्रदान 


31-Grant in aid (Non Salary) 
CRC-2217A163 


३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
सांकेतांक क्र. २२१७॥५१६३ 


(01) (02) Disbursement of cess on Stamp 
Duty of Mumbai Metro Rail Project 


(09) (02) मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुद्रांक 
शुल्क अधिभाराचे प्रदान 


31-Grant in aid (Non Salary) 
CRC-2217A172 


३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
सांकेतांक क्र. २२१७॥१७२ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएसपी-३३१४/प्र.क्र. १०/नवि-७ 


(01) (03) Disbursement of Development 
Charges of Nagpur Metro Rail Project 


(09) (03) नागपूर Agi रेल्वे प्रकल्प विकास 
शुल्काचे प्रदान 


31-Grant in aid (Non Salary) 
CRC-2217A181 


३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
सांकेतांक क्र. AVAIL 9 


(01) (04) Disbursement of cess on Stamp 
Duty of Nagpur Metro Rail Project 


(09) (08) नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुद्रांक 
शुल्क अधिभाराचे प्रदान 


31-Grant in aid (Non Salary) 
CRC-2217A192 


३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
सांकेतांक क्र. २२१७॥५१९२ 


(01) (05) Disbursement of Development 
Charges of Pune Mumbai of Metro Rail 
Project 


(09) (04) पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प विकास 
शुल्काचे प्रदान 


31-Grant in aid (Non Salary) 
CRC-2217A207 


३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
सांकेतांक क्र. २२१७१५७२०७ 


(01) (06) Disbursement of cess on Stamp 
Duty of Pune Metro Rail Project 


(09) (०६) पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुद्रांक 
शुल्क अधिभाराचे प्रदान 


31-Grant in aid (Non Salary) 
CRC-2217A216 


३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
सांकेतांक क्र. AWA 


Demand No. 1-7 


मागणी क्र. एफ-७ 


6217-Loans For Urban Development 


६२१७ नगर विकासासाठी कर्ज 


60-Other Urban Development Schemes 


६०-इतर नगर विकास योजना 


190-Loans to Public Sector and other | १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
Undertakings. सापक्रमांना कजे 
State Scheme राज्य य 


(00)(01) Sub-Ordinate Debt to MMRDA 
for Mumbai Metro Rail 4 Project (State) 
(Scheme) 


(00) (09) मुंबई मेट्रो रेल्वे ४ प्रकल्पाकरिता 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला 
राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज (राज्य) (कार्यक्रम) 


55-Loans and Advances 
CRC-62170812 


५५-कर्ज व आगाऊ रकमा 
सांकेतांक क्र. ६२१७०८१२ 


(00)(02) Sub-Ordinate Debt to MMRDA 
for Mumbai Metro Rail 2 B_ Project 
(State) (Scheme) 


(00) (02) मुंबई मेट्रो रेल्वे रब 
प्रकल्पाकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाला राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज 
(राज्य) (कार्यक्रम) 


55-Loans and Advances 
CRC-62170821 


५५-कर्ज व आगाऊ रकमा 
सांकेतांक क्र. ६२१७०८२१ 


(00)(03) Sub-Ordinate Debt to MMRDA 
for Mumbai Metro Rail 2A _ Project 
(State) (Scheme) 


(00) (03) मुंबई मेट्रो रेल्वे २अ 
प्रकल्पाकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाला राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज 
(राज्य) (कार्यक्रम) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएसपी-३३१४/प्र.क्र. १०/नवि-७ 


55-Loans and Advances 
CRC-62170832 


५५-कर्ज व आगाऊ रकमा 
सांकेतांक क्र. ६२१७०८१२ 


10_। (00)(04) Sub-Ordinate Debt to MMRDA | (००) (०४) मुंबई मेट्रो रेल्वे ७ प्रकल्पाकरिता 
for Mumbai Metro Rail 7 Project (State) मुंबई महानगर year विकास प्राधिकरणाला 
(Scheme) राज्य कज (राज्य) 

ज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज (राज 
(कार्यक्रम) 
55-Loans and Advances ५५- व आगाऊ रकमा 
CRC-62170841 सांकेतांक क्र. ६२१७०८४१ 
Demand No 7-7 मागणी क्र. एफ-७ 
6217-Loans For Urban Development ६२१७-नगर विकासासाठी कर्जे 
60-Other Urban Development Schemes ६०-इतर नगरविकास योजना 
190-Loan to Public Sector and Other १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
Undertakings. उपक्रमांना कर्जे 
Centrally Sponsored Scheme द्र सहाय्यित य 

11 | (00)(05) Sub Ordinate Debt to MMRDA J (००) (०५) मुंबई मेट्रो रेल्वे २अ 
for Mumbai Metro Rail 2 A Project | प्रकल्पाकरिता एमएमआरडीएला केंद्र 
००.३०. शासनाचे दुय्यम कर्ज (केंद्र) (कार्यक्रम) 
55-Loans and Advances ५५- व आगाऊ रकमा 
CRC-62170859 सांकेतांक क्र. ६२१७०८५९ 

12 | (00)(06) Sub Ordinate Debt to MMRDA | (००) (०६) मुंबई मेट्रो रेल्वे रब 
for Mumbai Metro Rail 2 B_ Project प्रकल्पाकरिता एमएमआरडीएला केंद्र 
enna se तताट) शासनाचे दुय्यम कर्ज (केंद्र) (कार्यक्रम) 
55-Loans and Advances पप-कर्ज व आगाऊ रकमा 
CRC-62170868 सांकेतांक क्र. ६२१७०८६८ 

13 | (00)(07) Sub Ordinate Debt to MMRDA | (००) (०७ मुंबई मेट्रो रेल्वे ४ प्रकल्पाकरिता 
for Mumbai Metro Rail 4 _ Project एमएमआरडीएला केंद्र शासनाचे दुय्यम 
(Central) (Scheme) कर्ज केंद्र) (कार्यक्रम) 
55-Loans and Advances ५५-कर्ज व आगाऊ रकमा 
CRC-62170877 सांकेतांक क्र. ६२१७०८७७ 

14 । (00)(08) Sub Ordinate Debt to MMRDA | (००) (०८) मुंबई मेट्रो रेल्वे ७ प्रकल्पाकरिता 
for Mumbai Metro Rail 7 Project एमएमआरडीएला केंद्र शासनाचे दुय्यम 
(Central) (Scheme) कर्ज (केंद्र) (कार्यक्रम) 
55-Loans and Advances Yu व आगाऊ रकमा 
CRC-62170886 सांकेतांक क्र. ६२१७०८८६ 

०२. उक्त नमूद नवीन लेखाशीर्ष २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून अंमलात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएसपी-३३१४/प्र.क्र. १०/नवि-७ 


०३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २०४/अर्थ-१६, दिनांक 
११.०६.२०१८ तसेच महालेखाकार कार्यालयाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ख.वि./चा-१/नगर 
विकास विभाग/यूओआर-५४/२०१७-१८/५३५, दिनांक २३.०८.२०१७ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥859॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१७१७०८३९१९२५ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vishnu Shripati Patil 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
V h ou=Urban Development Department, 
| S 7} Nn U postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=21ebe4508a75a76704151 2feeaa6b8f2d5b 
Py शं 4 c8caf857fe02cd29ce4bbb772da09, 
serialNumber=f8a0fc598f692587efafeobd62df9e44 
S h | | p at | Pat | | 9fdf81c803c27adf1782c97c76ebcba5, cn=Vishnu 
Shripati Patil 
Date: 2018.12.19 12:15:39 +05'30' 
(वि. श्री. पाटील) 


अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 


महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 
महानगर आयुक्‍त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 
सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर. 
. आयुक्त, पुर्ण महानगरपालिका, पुणे. 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. मुंबई. 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. नागपूर. 
१२. व्यवस्थापकीय संचालक, पुणे महानगर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. पुणे. 
१३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. कक्ष अधिकारी,अर्थसंकल्प-१६, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. कक्ष अधिकारी, नवि-४/५/२२/२६, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. लेखा अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


